RNI No. MAHBIL / 2009/ 31743 

Regd.No. MCS/169/ 2016-18 


VARI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०१६ / श्रावण २७ - भाद्र २, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ जुलै २०१६ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६०. 

क्रमांक स्मारक २०१२ / प्र.क्र .२१२ / सां.का.३.- ज्याअर्थी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक ४ मार्च 
२०१४ अन्वये महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. १२) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट -कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने यासोबत असलेल्या अनुसूचीत 
निर्दिष्ट प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याचा इरादा असल्याची दोन महिन्यांची नोटीस अधिसूचना प्रसिद्ध 
केल्याच्या दिनांकापासून दिली होती 

आणि ज्याअर्थी, असे स्मारक संरक्षित म्हणून घोषित करण्यासंबंधी शासनाकडे कोणत्याही हरकती आलेल्या नाहीत . 
त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त प्राचीन 
व ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित स्मारक असल्याचे जाहीर करत आहे . 


( १ ) 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १८-२४, २०१६ / श्रावण २७- भाद्र २, शके १९ ३८ 


अनुसूची 
पोहा दरवाजा ( कारंजा लाड), शीट नं. १९बी, प्लॉट नं . ६, तालुका कारंजा, जिल्हा वाशिम 
स्मारकाचे नाव 

: पोहा दरवाजा ( वेस ) 
मालकी 

: सरकारी 
तपशील 

: पोहा दरवाजा ( वेस ) हे कारंजा शहराच्या पश्चिमेकडील द्वार आहे. कारंजा शहरासभोवताली असणारी संरक्षक 

भिंत व चार दरवाजे नवाब सुभान खान याने बांधले होते . पोहा दरवाजावर फारसी व देवनागरी लिपीतील 
लेख आहेत . पोहा दरवाजा हा उत्तर मध्ययुगीन कालखंडातील संरक्षक स्थापत्याचे उत्तम उदाहरण आहे . 

मेहराबीदार पद्धतीच्या या दरवाजाला दोन्ही बाजूस दोन भक्कम बुरूज बांधले आहेत. 
संरक्षित करावयाच्या : लांबी ( ईशान्य - नैऋत्य ) १७.५० मीटर 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ . रुंदी ( आग्नेय - वायव्य ) ५.२५ मीटर 

: ९ १.८७५ चौरस मीटर 


एकूण क्षेत्रफळ 


संरक्षित करावयाचे एकूण : 

क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ) . 


९ १.८७५ चौरस मीटर 


: पूर्व 


रस्ता ; 


संरक्षित करावयाच्या 

क्षेत्राच्या चतुःसिमा . 


पश्चिम : 


रस्ता ; 
दक्षिण : सीमा भिंत ; 
उत्तर : सीमा भिंत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पां . भोकरे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०१६ / श्रावण २७ - भाद्र २, शके १९ ३८ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 
Mumbai 400 032 , dated the 28th July 2016 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ANCIENTMONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1960 . 

Smarak - 2012 /C.R - 212/Cul-III. — Whereas , by Government Notification , Tourism and Cultural 
Affairs Department, Notification No. Smarak - 2012 /C.R - 212/Cul-III , dated the 4th March 2014 ; 
the Government of Maharashtra had given two months notice from the date of publication of the 
said notification of its intention to declare the ancient and historical monument specified in 
the Schedule appended herewith , to be a protected monument, as required by sub -section ( 1) of 
section 4 of the Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 
1960 (Mah.XII of 1961) ; 

And whereas, the Government has not received any objection to the making of such 
declaration . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 3) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government ofMaharashtra hereby declares the said ancient and historicalmonument 
to be a protected monument . 

Schedule 
Karanja ( Lad ), Sheet No, 19B , Plot Number 6 , Taluka Karanja , District Washim 


Name of the monument : Poha Gate ( ves ). 

to be protected . 
Ownership 

: Government of Maharashtra . 
Particulars 

: Poha gate is the western entrance to the fortified Karanja City . 

The gate and the fortification wall were built by Nabab Subhan 
Khan . An inscription written in Persian and Devnagri script is 
on the side of the gate. This arch type gate is good example of 
late Medieval defence architecture . This gate has two massive 
bastion the on both side . Bricks are used in the upper portion of 

bastions and stones are used in the lower protion . 
Area of the monument to : Length (North - South ) : 17.50 meters ; 
be protected . 

Width (East - West ) : 5.25 meters ; 

Total Area = 91.875 square meters . 
Totatl area to be protected : Area = 91.875 square meters . 
(including the monuments ) . 
Boundaries 

: On the East : Road , 

On the West : Road, 
On the North : Old Fortification wall, 
On the South : Old Fortification wall . 


By order and in the name of the Governer of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


